सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ९ , अंक १४ ] 

बुधवार , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक २० 

प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग यांजकडून 
अनुसूची - V 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 

अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या -५ / प्रशासन / पेसा / एस . आर . ७४/२०२२ . – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 
; 


आणि ज्याअर्थी , मोखाडा तालुक्यातील सातुर्ली ग्रामपंचायतीतील जांभुळवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांच्या समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ ऑगस्ट 
२०२१ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सहायक जिल्हाधिकारी , जव्हार यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सातुर्ली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


भाग एक ( को . वि . पु . ) २० - १ 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील सातुर्ली ग्रामपंचायतीतील जांभुळवाडी येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह् यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


( 3 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र 


( १ ) 

१ 

२ 


m 


हद्दीचे तपशील 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ . 


( २ ) 

पुर्वेस 

पश्चिमेस 

दक्षिणेस 

उत्तरेस 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


( ३ ) 

वन नाही 

वन नाही 

वन नाही 

वन नाही 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 

खोडाळा रस्ता 

वांगेचा ओहळ 

खंडीचा ओहळ 

पायरोना 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग यांजकडून 


अनुसूची - V 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 

क्रमांक मशा / कार्या -५ / प्रशासन / पेसा / एस . आर . ७५/२०२२ . – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी , मोखाडा तालुक्यातील साखरी ग्रामपंचायतीतील धांगडेवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सहायक जिल्हाधिकारी , जव्हार यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी साखरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील साखरी ग्रामपंचायतीतील धांगडेवाडी येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

हद्दीचे तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ.क्र 


( १ ) 

१ 


२ 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ . 


( २ ) 

पूर्वेस 

पश्चिमेस 

दक्षिणेस 
उत्तरेस 


भाग एक ( को . वि . पु . ) - २०-१अ 


( ३ ) 

वन नाही 

वन नाही 

वन नाही 

वन नाही 


इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ४ ) 

वतवड्या डोंगर 

जव्हार - नाशिक रस्ता चौफुली 
गांधीपूल वाघनदी 

गोंदे खुर्द गाव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 

विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग यांजकडून 
अनुसूची - V 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 

क्रमांक मशा / कार्या -५ / प्रशासन / पेसा / एस . आर . ७६/२०२२ . – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी , मोखाडा तालुक्यातील धामणशेत - कोशिमशेत ग्रामपंचायतीतील सोनारवाडी पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०२१ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सहायक जिल्हाधिकारी , जव्हार यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ ऑगस्ट २०२ ९ रोजी धामणशेत - कोशिमशेत ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील धामणशेत- कोशिमशेत ग्रामपंचायतीतील सोनारवाडी येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 
: 

हद्दीचे तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ.क्र 


( १ ) 

१ 


lo 


W 


( २ ) 

पुर्वेस 

पश्चिमेस 

दक्षिणेस 
उत्तरेस 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ . 


( ३ ) 
वन नाही 

वन नाही 

वन नाही 

वन नाही 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 
( ४ ) 

मोखाडा - खोडाळा रस्ता 


नडगमाल 

हेदयाटेप 

कुंभयपातळ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 

विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग यांजकडून 

अनुसूची - V 

— 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 

क्रमांक मशा / कार्या -५ / प्रशासन / पेसा / एस . आर . ७७/२०२२ . – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी , मोखाडा तालुक्यातील कोशिमशेत - धामणशेत ग्रामपंचायतीतील बेडूकपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांच्या 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०२१ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , सहायक जिल्हाधिकारी , जव्हार यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी कोशिमशेत - धामणशेत ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मोखाडा तालुक्यातील कोशिमशेत - धामणशेत ग्रामपंचायतीतील बेडूकपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 

हद्दीचे तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ.क्र 


( १ ) 

१ 


m 


( २ ) 

पुर्वस 

पश्चिमेस 

दक्षिणेस 

उत्तरेस 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ . 


( ३ ) 
वन नाही 

वन नाही 

वन नाही 

वन नाही 


इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( ४ ) 

बडेची दरड 

पेडका 


वैशाख्या आंबा 

पिंजाळ नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 

विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग यांजकडून 
अनुसूची - V 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 

क्रमांक मशा / कार्या -५ / प्रशासन / पेसा / एस . आर . ७२/२०२२ . – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी , भिवंडी तालुक्यातील ब्राम्हणगांव ग्रामपंचायतीतील जुनी पेंढरीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी यांनी यासंदर्भात दिनांक १३ मे २०२२ रोजी ब्राम्हणगांव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांच्या समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून भिवंडी तालुक्यातील ब्राम्हणगांव ग्रामपंचायतीतील जुनी पेंढरीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 

हद्दीचे तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ.क्र 


( १ ) 

१ 


२ 


३ 


( २ ) 

पुर्वेस 

पश्चिमेस 

दक्षिणेस 

उत्तरेस 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ . 


( ३ ) 

सर्व्हे नं . ५२ , ५४ , ५१ 

५ , ६ , ७ , १० , ६७ 

सर्व्हे नं . ७० , ६ ९ 

सर्व्हे नं . ८ 


इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 


( ४ ) 

मौजे पायगाव शीव 

मुळ ब्राम्हणगांव शीव 

हळबाव नाल्याची शीव 

मौजे पाये गावाची शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 

विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग यांजकडून 
अनुसूची - V 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


अधिसूचना 

क्रमांक मशा / कार्या -५ / प्रशासन / पेसा / एस . आर . ७३/२०२२ . – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी , भिवडी तालुक्यातील ब्राम्हणगांव ग्रामपंचायतीतील नवीन पेंढरीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांच्या समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 
; 

४ 


आणि ज्याअर्थी , उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी यांनी यांसदर्भात दिनांक १३ मे २०२२ रोजी ब्राम्हणगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाडा / 
वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून भिवंडी तालुक्यातील ब्राम्हणगाव ग्रामपंचायतीतील नवीन पेंढरीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 

: 

हद्दीचे तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ.क्र 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 
( ४ ) 

( ३ ) 

सर्व्हे नं . ५२ वन विभाग 

मौजे पायगाव शीव 

सर्व्हे नं . ५ , ६ , ७ , 

मूळ ब्राम्हणगांव शीव 

सर्व्हे नं . ५४ , ५६ , ६४ 

पायगाव शीव 

सर्व्हे नं . १५ , ३७ , ३६ , ४७ 

हळबाव नाल्याची शीव 

सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


७ 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


४ 


कोंकण भवन , नवी मुंबई , 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ . 


( २ ) 

पुर्वेस 

पश्चिमेस 

दक्षिणेस 

उत्तरेस 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 

विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


